बृहन्मुंबईतील शासकीय निवासस्थानांची तसेच 
शासकीय कार्यालयांसाठी जागेची उपलब्धता 
वाढविण्याकरीता धोरण आखण्यासाठी समिती 
गठीत करण्याबाबत........ 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शानिवा-१५१९/प्र.क्र.३२७/२३-अ 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक,मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख:- ३० जानेवारी, २०२० 


वाचा:- १) शासन निर्णय क्र.शानिवा १५१८/प्र.क्र.४६१/२३-अ, दि.११ एप्रिळ,२०१९ 


प्रस्तावना :- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या अखत्यारीतील बृहन्मुंबईतील शासकीय निवासस्थानांचे वाटप तसेच 
अनुषंगीक बाबींसंदर्भात सुधारीत धोरण ठरविण्यासाठी शासनास शिफारस करण्यासाठी संदर्भाधीन दि.११ 
एप्रिल,२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात 
आली होती. समितीने सादर केलेल्या अहवालामध्ये बृहन्मुंबईतील शासकीय निवासस्थानांची उपलब्धता 
वाढविण्याबाबत धोरण आखण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (सेवा), यांच्या अध्यक्षतेखाली अपर मुख्य सचिव 
(महसूल), प्रधान सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी, प्रधान सचिव (नगरविकास विभाग), प्रधान सचिव 
(विधी व न्याय विभाग), सचिव (इमारती) यांची स्वतंत्र समिती गठीत करण्याबाबतची शिफारस केली आहे. 
तसेच मा.मंत्री/राज्यमंत्री/पिठासीन अधिकारी/विरोधी पक्षनेते यांचेकरीताही शासकीय निवासस्थानांची 
उपलब्ध व बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालयांकरीता जागेची उपलब्धता वाढविणे आवश्‍यक आहे. 
त्याअनुषंगाने सदर समितीमध्ये अपर मुख्य सचिव (नवि-१),प्रधान सचिव व विभागीय चौकशी अधिकारी-१ 
यांचा समावेश करुन व प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग ऐवजी प्रधान सचिव (नवि-२) यांचा सदस्य म्हणून 
समावेश करुन समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: - 
बृहन्मुंबईतील शासकीय निवासस्थानांची तसेच शासकीय कार्यालयांकरीता जागेची उपलब्धता 
वाढविण्याबाबत धोरण आखण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समिती 
गठीत करण्यात येत आहे:- 


१ | अपर मुख्य सचिव (सेवा),सामान्य प्रशासन विभाग अध्यक्ष 
२ | अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग सदस्य 
३ । अपर मुख्य सचिव (नवि-१), नगरविकास विभाग सदस्य 
४ | प्रधान सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः शानिवा १५१८/प्र.क्र.४६१/२३-अ 


५ | प्रधान सचिव व विशोष चौकशी अधिकारी-१,सामान्य प्रशासन ।सदस्य 
विभाग 

६ | प्रधान सचिव,विधी व न्याय विभाग सदस्य 

७ । प्रधान सचिव (नवि-२),नगरविकास विभाग सदस्य 

८ । सचिव (इमारती), सार्वजनिक बांधकाम विभाग सदस्य 

९ | सह सचिव (का-२३-आ), सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य सचिव 


२. सदर समितीने त्यांच्या शिफारञशीसह धोरणाचे प्रारुप एका महिन्यात शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर 
करणे आवश्यक राहील. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१३०१७५०५९०१०७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sanjana Pradeep Khopde 
Government of Ma 


. 
Nn n p [| DN: c=IN, ०! harashtra, ou=General Administration 
J Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=162267a166279e5 1 cd3f1cc6e10b61ce9868a859260375a1 bb 
a3e5f88931d998, 


serialNumber=5835a30dd240a2d86c82fb33fb5d7bcbf5 1 3d6éebbb4eff 
h (0 p e 8873d4e0aecc934db5, cn=Sanjana Pradeep Khopde 


Date: 2020.02.01 12:00:21 +05'30' 


(श्रीम. सं. प्र. खोपडे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (सेवा),सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
४. अपर मुख्य सचिव (महसूल),महसूल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
५. अपर मुख्य सचिव (नवि-१,नगरविकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
६. प्रधान सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी,सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
७. प्रधान सचिव व विभागीय चौकशी अधिकारी-१,सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
८. प्रधान सचिव,विधी व न्याय विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
९. प्रधान सचिव (नवि-२),नगरविकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१०. सचिव (बांधकाम),सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रानय,मुंबई 
११. सह सचिव (का-२३आ),सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१२. निवडनस्ती/का-२३ अ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


